दि.०८ डिसेंबर, २०१९ व दि.१२ डिसेंबर, २०१९ रोजी होणाऱ्या 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणुकासाठी 
सदर क्षेत्रातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान 
करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मतदान २०१९/प्र.क्र.१०८/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्र.क्र.३१/का.७, 
दि.०३ डिसेंबर,२०१९ रोजीचे पत्र. 
शासन परिपत्रक 

आपल्या देशाने लोकशाही पध्दती स्विकारली असून १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व लोकांनी प्रत्येक 
निवडणुकीमध्ये १०० टक्के मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता लोकप्रतिनिधीत्व कायदा,१९५१ च्या 
परिच्छेद १३५ब नुसार मतदानाच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा 
यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. मात्र 
गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आळे आहे की, संस्था/ आस्थापना इ. भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत देत 
नाहीत. यामुळे अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक 
आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे दि.०८ डिसेंबर, २०१९ रोजी सोबतच्या 
परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दि.१२ डिसेंबर, २०१९ रोजी सोबतच्या परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
सार्वत्रिक/पोट निवडणूक घेतली जाणार आहे. सदर निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क 
योग्यरितीने बजावता यावा यासाठी खालील प्रमाणे आदेशा देण्यात येत आहेत:- 

|) निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग ते 
कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क 
बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. 

Il) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींना 
लागू राहिल (उदा.खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, 
अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार,औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग 
सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स इ.) 

॥) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शकय नसेल 
तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवळत 
देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे 
आव्यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची 
दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्‍यक राहिल. 

IV) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, 
दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी/व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०१९/प्र.क्र.१०८ /कामगार-९ 


खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता 
येणे शक्‍य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुध्द योग्य कारवाई करण्यात येईल 


8. 


सदर परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्र.क्र.३१/का.७ 


दि.०३ डिसेंबर, २०१९ रोजीच्या पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु . 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०५१७१३४०६७१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
G H A N A S H YA M ae A. sue ai ही क ae व ee ah san 7 31. दरक 130780ddbdfa590dc9e507 


2.5.4.45=0321006538620D00 1 EE962E 1 EF8CBF6A49COBA382EB9D4B391F4B829 1EASO 
D68927D08, 
C H H A \ G A \ N M A \ N G L E INumber=947baa00a868d0354e4701 9e5609bcccbc77f0fd5 38d48adecf0e4f2b5 
96९2 (GHANASHYAM CHHAGAN MANGLE 
2019.12.05 17:17:15 +05'30" 


(जी.सी.मंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - उपरोक्‍त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्ठानास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


4. 
२. 
3. 


8 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र,नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कामगार आयुक्त, वांद्रे, मुंबई-५१ (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत 
कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 


. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे, मुंबई (निवडणूक होणार्या ठिकाणी संबंधितांना 


सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 


. संचालक, WI, वांद्रे, मुंबई, (निवडणूक होणार्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या 


विनंतीसह अग्रेषित) 


. आयुक्त, अमरावती, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, 


लातूर, उस्मानाबाद, यवतमाळ, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, महाराष्ट्र राज्य. 
जिल्हाधिकारी, अमरावती, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, 
औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, यवतमाळ, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, महाराष्ट्र राज्य. 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई यांना व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या 


विनंतीसह अग्रेषित 
कामगार विभागातील सर्व कार्यासने 


प्रत माहितीसाठी 


१ 
२ 
3 


मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०१९/प्र.क्र.१०८ /कामगार-९ 


परिशिष्ट-१ 
अमरावती जिल्ह्यातील ३ पंचायत समित्यांमधील सार्वत्रिक निवडणूका-दि.०८/१२/२०१९ 


अ.क्र जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव सार्वत्रिक निवडणूकीचा दिनांक 
किं : अमरावती तिवसा 
२. चांदूर रेल्वे ०८/१२/२०१९ 
३. धामणगांव रेल्वे 
परिशिष्ट-२ 


राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणूका-दि.१२/१२/२०१९ 
निवडणूक विभागाचा | निर्वाचक गणाचा | पोट निवडणुकीचा 
क्रमांक व नाव क्रमांक व नाव दिनांक 


Oc निणनव जागर [1-1 दव्कर 
Ba -धामापूर तर्फे 
rae = 
a 
a तय 
C= 4 
nr ae 
cs ल्त्रि [7 
(वढ भडका 
: bP 


2.4 
= 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


१ 


औरंगाबाद 

7] 
लातूर 

उस्मानाबाद 


ee ccd 


१४8 
१५ 
१६ 
१७ 

८ 
१९ 
२० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०१९/प्र.क्र.१०८ /कामगार-९ 


43 
Ss 
es 
= 


a fewer 7 
a कस्त | 
0 तरा 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


